सन २०२४-२५ मध्ये राज्य पुरस्कृत कृषि 
यांत्रिकीकरण योजना राबविण्यासाठी 
रु.२७.७५ कोटी निधी वितरीत 
करण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृयांयो-४५२४/ प्र.क्र.१३३/८-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई- Yoo 032 
दिनांक : २७ सप्टेंबर, २०२४ 


संदर्भ : 

१) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक कृयायो-०८१८/प्र.क्र.२३१/१४ अ, दि.१२.९.२०१८ 

२) कृषिव पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक कृयायो-४५२४/प्र.क्र. १३३/८-अे, दि. ०४.०७.२०२४ 

3) कृषि संचाळक (नि. व A), कृषि आयुक्तालय यांचे जा. प. क्र. कृ.यां.उ.अ./गुनि-५/न.क्र. 
२१६/२०२४-२५/१५८१३/२०२४, दि. १४.६.२०२४ चे पत्र 


प्रस्तावना :- 


राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजना राबविण्यास संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये, 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या कृषि यांत्रिकीकरण उप 
अभियानातील घटक क्रमांक-३, वैयक्तिक लाभार्थी aH कृषि औजारे/यंत्र खरेदीसाठी अनुदान 
देणे व घटक क्रमांक -४, कृषि औजारे/यंत्रे बँकाना अनुदान देणे या घटकांची अंमलबजावणी केंद्र 
शासनाच्या कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार करण्यात येते. 


राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजनेची अंमलबजावणी महा डीबीटी पोर्टलवर कृषि 
यांत्रिकीकरण उप अभियान योजने अंतर्गत प्राप्त अर्जामधून सोडतीमध्ये wR ठरलेल्या व कामे पूर्ण 
केलेल्या लाभार्थ्यांना अनुदानाचे वाटप करण्यात येते. 


या योजनेसाठी सन २०२४-२५ या वर्षात रु. २५० कोटी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली 
असून सदर योजनेस सन २०२४-२५ मध्ये रु. १५० कोटीच्या कार्यक्रमास संदर्भ क्र. २ येथील शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. सदर योजनेची सन २०२४-२५ या वर्षात अंमलबजावणी 
करण्याकरिता कृषि संचालक (नि. व गु.नि., यांनी संदर्भ क्र. ३ च्या पत्रान्वये केलेल्या विनंतीनुसार 
रु.२७.७५ कोटी निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय:- 


१. सन २०२४-२५ या वर्षात राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
रू. २७.७५ कोटी (अक्षरी रुपये सत्तावीस कोटी पंचाहत्तर लाख फक्त) आयुक्त (कृषि) यांना 
अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर (बीडीएस) वितरीत करण्यात येत असून सदर निधी सन २०२४- 
२५ करिता खालील लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृयांयो-४५२४/ प्र.क्र.१३३/८-ओ 


2. 


मागणी क्र.डी-३, 

२४०१-पीक संवर्धन, 

(११३) कृषि अभियांत्रिकी, 

(००) (००) (१८) राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजना (कार्यक्रम) 
(२४०१ ए ९१३) ३३ अर्थसहाय्य. 


सदर योजनेंतर्गत ट्रॅक्टर या बाबीसाठी अनुसूचित जाती / जमाती, महिला, अल्प व अत्यल्प भू- 


धारक शेतकऱ्यांसाठी किंमतीच्या ५०% किंवा रु. १.२५ लाख यापैकी कमी असेल ते आणि इतर 
शेतकऱ्यांसाठी किंमतीच्या ४०% किंवा रु.१ लाख यापैकी कमी असेल ते या प्रमाणे अनुदान देण्यात 
यावे. 


. इतर बाबींसाठी योजनेची अंमलबजावणी करताना केंद्र पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण उप 


अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे व संदर्भ क्र. १ दि. १२ सप्टेंबर, २०१८ च्या शासन निर्णयामधील 
अटी व शतींचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


. सदर शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेला निधी राज्य पुरस्कृत कृषि 


यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत निवडलेल्या लाभार्थ्यांना वितरीत होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. या 
योजनेंतर्गत लाभार्थी निवडीबाबतची सोडत MAHADBT पोर्टलवरुन विहीत कार्य पध्दतीचा अवलंब 
करुन काढण्यात यावी. तसेच, अनुदानाची रक्‍कम लाभार्थ्यांना महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे 
आधारसंलग्न बँक खात्यावर सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीव्दारे जमा करावी. 


. या शासन निर्णयाव्दारे वितरीत निधी कोषागारातून आहरित करण्याकरिता पुढील अधिकाऱ्यांना 


नियंत्रण आणि आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | स्तर नियंत्रण अधिकारी | आहरण व संतिरण अधिकारी 
हि आयुक्तालय आयुक्त (कृषि, कृषि | सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी 
स्तर आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे. 
२ जिल्हा स्तर जिल्हा अधिक्षक कृषि | जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 
अधिकारी कार्यालयातील लेखाधिकारी 


| या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मध्ये जिल्हानिहाय निधीचे वितरण दर्शविले आहे, 


त्यानुसार आयुक्‍त (कृषि) यांनी योजनेंतर्गत मंजूर निधी संबंधित जिल्ह्यांना अर्थसंकल्पिय वितरण 
प्रणालीद्वारे वितरीत करावा. 


. सदर निधी खर्च करताना तो विहीत कार्यपध्दती अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे/नियम/परिपत्रक/ 


अधिकारांच्या मर्यादेत/0./.७. तत्वानुसार/प्रचलित शासन निर्णय/नियम/परिपत्रक/ तरतुदीनुसार 
बजेट व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्याची कार्यवाही अंमलबजावणी यंत्रणांनी करावी. 
कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही नियम/अधिकाराचा भंग होणार नाही याबाबत दक्षता घेण्याची 
जबाबदारी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाची राहील. तसेच सदर निधीचे आहरण कोषागारातून 
आवर्यकतेनुसार करण्यात यावे आणि बँक खात्यात अखर्चित निधी शिल्लक राहाणार नाही, याची 
दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृयांयो-४५२४/ प्र.क्र.१३३/८-ओ 


८. या शासन निर्णयाद्वारे वितरीत करण्यात आलेला निधी राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण 
योजनेतील लाभार्थींना वितरीत करण्यात यावा. राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजनेची क्षेत्रीय 
स्तरावर अंमलबजावणी करण्यासाठी संचालक (नि. व. गु.नि), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी केंद्र 
शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन, उदिष्टनिहाय अंमलबजावणी विषयक सविस्तर 
सूचना सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना निर्गमित कराव्यात. तसेच महिला शेतकरी, अनुसूचित जाती व 
अनुसूचित जमाती शेतकरी यांच्यासाठी भौतिक/ आर्थिक लक्षांक निर्धारीत करण्यात यावे. 


९) सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाकित दि. १ एप्रिल, २०२४ व दि. २५ जुलै, २०२४ 
रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये विभागास प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन व सदर 
परिपत्रकातील अटी शार्तीची पूर्तता करुन तसेच नियोजन विभागाच्या मान्यतेने व वित्त विभागाच्या 
अनौ. संदर्भ क्र. २९५/२०२४/व्यय-१ दि.२०.०९.२०२४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


90) सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२७१८१३५५२००१ असा आहे .हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MAHENDRA SOPAN GHADGE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

M A H E N D RA “AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9847 eac29efa7aa62661b16d1619a1 bfaf6d99b23ec683 
6d8d498d0797965898, postalCode=400032, st=Mahi i 


serialNuml ber=761BD1B7183B95814545ACE2DBF80778C68C7E 
S O PA N G H A DG E E4EF46BAA6EA9B8BD1F47C 2642, MAHENDRA SOPAN 
IHADGE 
Date: 2024.09.27 18:15:41 +05'30' 


(महेंद्र घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा.मंत्री ( कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई-३२ 

२. सर्व सन्माननीय विधी मंडळ सदस्य, द्वारा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३. सचिव (कृषि), मंत्रालय,मुंबई-३२ 

४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. संचालक ( निविष्ठा व गुण नियंत्रण), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे 

६. सर्व संचालक/सह संचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

७. विभागीय कृषि सह संचालक (सर्वी 

८. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सर्व) 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर (लेखा परिक्षा) /(लेखा व अनुज्ञेयता) 
१०.माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११.नियोजन विभाग (का-१४३१) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२.वित्त विभाग ( व्यय-१ व अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१३.निवड नस्ती (कार्यासन -८अ), मंत्रालय, मुंबई -३२ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृयांयो-४५२४/ प्र.क्र.१३३/८-ओ 


परिशिष्ठ - अ 


कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः कुयांयो-४५२४/ प्र.क्र.१३३/८-अ, दि.२७ सप्टेंबर, २०२४ चे सहपत्र 


जिल्हानिहाय निधी वितरणाचा तपशिल 


(रु. लाखात) 

अ.क्र जिल्हा वितरीत निधी 
q ठाणे २०.६३ 
२ पालघर ७४.१२ 
३ रायगड ७४.४३ 
४ रत्नागिरी ३६५.७८ 
4 सिधुदुर्ग २५९.६८ 
ठाणे विभाग ७९४.६४ 
& नाशिक ७७.८० 
७ धुळे ४८.४८ 
८ नंदुरबार ५२.१४ 
९ जळगांव ८४.८३ 
नाशिक विभाग २६३.२५ 
१० अहमदनगर ९८.४४ 
११ पुणे १७७.७५ 
१२ सोलापूर २९९.३८ 
पुणे विभाग ५७५.५७ 
१३ सातारा ११२.९३ 
१४ सांगली ६३.५७ 
१५ | कोल्हापूर २०७.०५ 
कोल्हापूर विभाग ३८३.५५ 
१६ छ. संभाजीनगर [10.00 | 
१७ जालना 10.00 | Kore) 
AS बीड [10.00 | ,00 
छ. संभाजीनगर विभाग 10.00 | 
१९ लातूर [10.00 | .०० 
२० धाराशिव १०.७९ 
२१ नांदेड १४.५० 
२२ परभणी [10.00 | 
२३ हिंगोली [0.00 | ,०० 
लातूर विभाग २५.२९ 
२४ बुलढाणा [0.00 | ०० 
२५ अकोला ८३.9९ 
२६ वाशिम २२.१८ 
२७ अमरावती १३५.१५ 
२८ यवतमाळ २५.२२ 
अमरावती विभाग २६६.३४ 
२९ वर्धा ७७.९३ 
३० नागपूर १२२.३८ 
३१ भंडारा 10.00 | 
३२ गोंदीया ४१.५६ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृयांयो-४५२४/ प्र.क्र.१३३/८-ओ 


३३ चंद्रपूर १७४.९४ 
३४ गडचिरोली ४९.५५ 
नागपूर विभाग ४६६.३६ 
एकूण २७७५.०० 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


